दिनशा वाच्छा मार्ग, मुंबई येथील यशोधन 
इमारतीमागील भूखंड क्र. १८६, १९३ व सी.एस. 
क्र. १९७७ येथील बॅरेक क्र. १ ते ४ मधील 
कार्यालये स्थलांतरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.शाकाजा-११२०/प्र.क्र.८१/२०२०/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १२ सप्टेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


दिनझ्ा वाच्छा मार्ग, मुंबई येथे यशोधन इमारतीमागील निवासी इमारतीचे बांधकाम 
करावयाच्या भूखंडावर अस्तित्वात असलेल्या बॅरेक क्र. ४ मध्ये अस्तीत्वात असलेल्या स्टेट एक्झामिनर 
ऑफ डॉक्युमेंटस (सीआयडी) व SRARIVI फॉर सोशल हेल्थ इन इंडिया या कार्यालयांना शासकीय 
परिवहन इमारतीत तिसऱया मजल्यावरील अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ, पाटबंधारे यांच्या 
ताब्यातील रिक्‍त असलेली १७०० चौ.फूट जागा वाटप करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय :- 


दिनझ्ा वाच्छा मार्ग, मुंबई येथे यशोधन इमारतीमागील निवासी इमारतीचे बांधकाम 
करावयाच्या भूखंडावर अस्तित्वात असलेल्या बॅरेक क्र. ४ मध्ये अस्तीत्वात असलेल्या स्टेट एक्झामिनर 
ऑफ डॉक्युमेंटस (सीआयडी) या कार्यालयास शासकीय परिवहन इमारतीत तिसऱया मजल्यावरील 
अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ, पाटबंधारे यांच्या ताब्यातील Rat असलेल्या १७०० चौ.फूट 
जागेपैकी १३०० चौ.फूट जागा व SRR फॉर सोडल हेल्थ इन इंडिया या कार्यालयास yoo 
चौ.फूट जागा वाटप करण्यात येत आहे. 


२. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी शासकीय 
परिवहन इमारतीत तिसऱया मजल्यावरील अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ, पाटबंधारे यांच्या 
ताब्यातील रिक्‍त असलेल्या १७०० चौ.फूट जागेचा ताबा संबंधितांना दयावा व त्याबाबतचा अहवाल 


शासनास सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२०/प्र.क्र.८१/२०२०/२२, 


36 सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१२१७४२३४४००७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUVARNA GANESH 


GAWDE 


(सु. ग. गावडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य 
. मा.सभापतींचे सचिव/मा.अध्यक्षांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

३. विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 

४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

स्टेट एक्झामिनर ऑफ डॉक्यूमेंट्स (सा.आय.डी.), बॅरेक क्र. ४, यशोधन इमारतीच्या मागे, दिनशा 

वाच्छा रोड, मुंबई. 

१०. सचिव, असोसिएडान फॉर हेल्थ इन इंडिया, बॅरेक क्र. ४, यशोधन इमारतीच्या मागे, दिनशा वाच्छा 
रोड, मुंबई. 

११. उप सचिव (का.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शाहर (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई-०१. 

१५. उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मुंबई. 

१६. शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (स्थापत्य), सा.बां. मंत्रालय आवार, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१७. शाखा अभियंता (सा.बां. बंगलो, नविन प्रशासन भवन, तळमजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१८. निवडनस्ती. 


eon SG &M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


